सन २०१८ पूर्वी विहित कालावधीत रुजू न 
झालेल्या मंत्रालयीन सरळसेवा अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
शासन निर्णय क्रमांक : एएससी १४१९/प्र.क्र.८३/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२१ 


aa: (१ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१८/ व्ही.आय.पी. ६७/ 
प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २८.०५.२०१८ 
QQ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०१८/ व्ही.आय.पी.६७/ 
प्र.क्र.२०७/कार्या.१२, दिनांक २६.०९.२०१८ 
प्रस्तावना :- 


मंत्रालयीन संवर्गामध्ये कक्ष अधिकारी (गट-ब राजपत्रित), सहायक कक्ष अधिकारी, उच्चश्रेणी 
ळलघुळेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक (गट-ब अराजपत्रित) व लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक (गट-क) 
या संवर्गातील पदे सरळसेवेद्वारे भरली जातात. सदर पदावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी 
यांची सेवाज्येष्ठता विहित कालावधीत रुजू झाल्यास म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियमन १९८२) नुसार 
निश्चित केळी जाते. तसेच विहित कालावधीमध्ये रुजू न होणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची सेवा 
ज्येष्ठता प्रशासकीय कारणास्तव रुजू होण्यास मुदतवाढ दिलेल्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या 
तरतूदीनुसार निश्चित करण्यात येते. 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दिनांक २८.०५.२०१८ व दिनांक २६.०९.२०१८ अन्वये 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ज्येष्ठतेचे विनियमन १९८२-शासन सेवेत सरळसेवेने रुजू होण्याचा विहित 
कालावधी बाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, शासन सेवेत प्रशासकीय कारणास्तव उशिरा 
रुजू होण्यासाठी सरळसेवेने नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचारी यांना नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्याचा 
विहित कालावधीबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यास्तव सन २०१८ पूर्वी मंत्रालयीन 
संवर्गात सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना प्रशासकीय कारणास्तव रुजू होण्यास 
मुदतवाढ दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता कोणत्या दिनांकापासून धरण्यात यावी ही 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. या अनुषंगाने मंत्रालयीन संवर्गात सरळसेवेने रुजू झालेल्या 


अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एएससी १४१९/प्र.क्र.८३/१४-अ 


शासन निर्णय:- 
मंत्रालयीन संवर्गामध्ये कक्ष अधिकारी (गट-ब राजपत्रित), सहायक कक्ष अधिकारी, उच्चश्रेणी 


लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक (गट-ब अराजपत्रित) व लिपिक-टंकलेखक, लघुलेखक (गट-क) 


या पदावर सन २०१८ पूर्वी सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना विहित 
कालावधीनंतर प्रशासकीय कारणास्तव रुजू होण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे, त्या मंत्रालयीन 
सरळसेवा संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाज्येष्ठता त्यांना रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ 
देण्याबाबत आदेशात नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार राहील. 

२. हा शासन निर्णय फक्त सन २०१८ पूर्वी मंत्रालयीन संवर्गात सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यानांच लागू राहिल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८२५१२१६५३०००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
DN: c=IN, GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 


2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e653bc40a25b70 


698158 


serialNumber=e146a6ddc8fb6681d49a509966 1d41639da6c568419f07 1bb% 
dfd8a2e08058c, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 


2021.08.25 12:27:55 +05'30' 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
8) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
) सर्वमा.संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 
) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
८) उपसचिव (1.92), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


